RNINo.MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक ११५ ] 


बुधवार , डिसेंबर २ ९ , २०२१ / पौष ८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २१ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


- 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ . 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


क्रमांक आरटीआर -२०१४ / प्र.क्र .१२१ / १४ / मंउका.- भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद ३० ९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करुन आणि अस्तित्वात असलेले सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा अनुदेश अधिक्रमित करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र 
शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय उपाहारगृहांतील महाव्यवस्थापक , गट - अ , प्रशासन अधिकारी , गट - ब , सहायक 
गट - ब ( अराजपत्रित ) या पदांच्या सेवा प्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत , ते जसे : 

( १ ) या नियमांना मंत्रालय उपाहारगृहांतील महाव्यवस्थापक , गट - अ , प्रशासन अधिकारी गट - ब ( राजपत्रित ) , सहायक गट - ब ( अराजपत्रित ) 
सेवा प्रवेश नियम , २०२१ असे संबोधण्यात यावे . 


( २ ) या नियमामध्ये , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर , 

( अ ) “ उपाहारगृह ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील मंत्रालय आहार / उपाहारगृहे . 
( ब ) शासन ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन . 

( क ) “ मंत्रालयीन विभाग ” याचा अर्थ विधि व न्याय विभागाची विधि शाखा वगळता , शासन कार्यनियमावली मधील नियम ४ व 
पहिल्या अनुसूचीमध्ये नमुद केल्यानुसार शासनाचा कोणताही मंत्रालयीन विभाग असा आहे . 

३. उपाहारगृहातील महाव्यवस्थापक गट - अ या पदावरील नेमणुक मंत्रालयीन विभागातील अवर सचिव हे पद धारण करीत असलेल्या 
व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीने करण्यात येईल . 


66 


" 


- 


( १ ) 


भाग चार - अ -२१ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर २ ९ , २०२१ / पौष ८ , शके १ ९ ४३ 


४. उपाहारगृहातील प्रशासन अधिकारी , गट - ब या पदावरील नेमणुक मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी हे पद धारण करीत असलेल्या 
व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीने करण्यात येईल . 

५. उपाहारगृहातील सहायक , गट - ब ( अराजपत्रित ) या पदावरील नेमणुक मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी हे पद धारण 
करीत असलेल्या व्यक्तीच्या प्रतिनियुक्तीने करण्यात येईल . 

नियम ३ , ४ व ५ या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्त झालेल्या व्यक्तींना मूळ पदावर लागू असलेल्या अटी व शर्ती तशाच लागू राहतील . 

नियम ३ ते ५ येथे नमूद केलेल्या पदांवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले प्रतिनियुक्तीचे नियम / 
धोरण लागू राहील . 


६ . 


७ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुचिता मो . महाडिक , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर २ ९ , २०२१ / पौष ८ , greta १ ९ ४३ 


- 


m 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 28th December 2021 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


" 


No. RTR - 2014 / C.R.121 / 14 / MCS.— In exercise of the powers conferred by the proviso to 
article 309 of the Constitution of India and in supersession of all the existing rules , orders 
or instruments issued in that behalf , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make 
the following rules regulating recruitment to the post of General Manager , Group - A , 
Administration Officer , Group - B , and Assistant , Group - B ( Non Gazetted ) , in Mantralaya 
Canteens under the General Administration Department of the Government of Maharashtra , 
namely : 

1. These rules may be called the General Manager , Group - A , Administration Officer , 
Group - B ( Gazzetted ) , and Assistant , Group - B ( Non Gazetted ) , in Mantralaya Canteens 
( Recruitment ) Rules , 2021 . 
2. In the rules , unless the context requires otherwise : 

( a ) " Canteen ” means Mantralaya canteens under the administrative control of the 
General Administration Department of the Government ; 

( 6 ) " Government ” means the Government of Maharashtra ; 

( C ) “ Mantralaya Department ” means Departments of the Government , according to 
rule 4 as specified in the First Schedule appended to of the Maharashtra Government 
Rules of Business , except the legal sections of the Law and Judiciary Department . 

3. Appointment to the post of General Manager , Group - A in Canteen shall be made on 
deputation of a person , holding the post of Under Secretary from Mantralaya Departments . 

4. Appointment to the post of Administration Officer , Group - B in Canteen shall be made 
on deputation of a person , holding the post of Desk Officer from Mantralaya Departments . 

5. Appointment to the post of Assistant , Group - B ( Non - Gazetted ) in Canteen shall be 
made on deputation of a person , holding the post of Assistant Section Officer from Mantralaya 
Departments . 

6. The same terms and conditions of the original posts shall be applicable to the 
person appointed on deputation to the posts mentioned in rules 3 , 4 and 5 . 

7. The terms and condition for the appointment of the posts mentioned in the rules 3 , 
4 and 5 shall be as per the deputation policy and the rules framed by the State Government , 
from time to time . 


> 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUCHITA M. MAHADIK , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


